राज्य सेवा परीक्षा,२०१९ च्या सुधारीत निकालाद्वारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब संवर्गातील 
उमेदवारांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-७ (सीपीटीपी-७) कालावधी करीता 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- ससप्रे-४४२१/प्र. क्र.१९८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ५ जानेवारी, २०२१. 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- टिआरएन 
२०१३/प्र.क्र.८४/१३/ १२-अ, दिनांक २० जानेवारी, २०१४ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- पदनि २०१६/प्र.क्र. ७/१६/वित्तीय 
सुधारणा-१, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१६ 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. विंदूना-३०१६/ 
प्र.क्र.२००/प्रशा-२,दिनांक १७.११.२०१७ 

शासन शुध्दीपत्र, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. विंदूना-३०१६/ 
प्र.क्र.२००/प्रशा-२,दिनांक १२.१२.२०१७ 


—O 
यय“ 


Ra) 


र्ट 


oy 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सन २०१४ पासून प्रतिवर्षी 
सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ मधील पदांसाठी यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट ब 
मधील पदांसाठी वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत 
आहे. त्याअनुषंगाने उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब संवर्गामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षा- २०१९ च्या सुधारित निकालाच्या आधारे निवड झालेल्या व 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ७ (CPTP-) मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांसाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ च्या सुधारित निकालाच्या 
आधारे उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील पदावर 
नियुक्तीसाठी निवड झालेल्या २५ उमेदवारांपैकी १७ उमेदवार प्रशिक्षणासाठी वनामती, 
नागपूर येथे हजर झाळे आहेत 


२. उक्त एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -७ (9217-७) अंतर्गत रुजू झालेल्या 
१७ उमेदवारांसाठी दिनांक १७.०१.२०२२ ते दिनांक १६.०१.२०२४ या कालावधीसाठी १७ 
अधिसंख्ये पदे निर्माण करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः ससप्रे-४४२१/प्र. क्र.१९८/प्रशा-२ 


३. सदर एकूण१७ अधिसंख्य पदे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात येत आहेत. 


8. उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब संवर्गातील सदर १७ अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर 
येणारा खर्च या विभागाच्या “ २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-८० सर्वसाधारण ००१ संचाळन व 
प्रशासन (००)(०१) शिक्षण संचालक (2202408 9)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. हाझासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क. ७/१६/वित्तीय सुधारणा -१ 
दिनांक २० .०२. २०१६ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥१॥0११9॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक क्रमांक 
२०२२०१०५१५५०५३१५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DEEPAK VISAY nec 
SHELAR - 
(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल - 9 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo oo, 

२. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 

३. महालेखापाल - २ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

४. महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, 
बाणेर रस्ता, पुणे. 

८. महासंचाळक, वंसतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, 
वनामती, बोले पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर 

११.कक्ष अधिकारी (प्रशा-५), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा - 9), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


